महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअनि - १११७/प्र.क्र. ६५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : of ऑक्टोंबर, २०१८ 


संदर्भ- १) सा.प्र.वि. शा.आ.क्र. GIT १२१५/प्र.क्र.९२/१४ ब, दिनांक ०७.०७.२०१६ 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.०५.२०१७ रोजीचे आदेशा 


आदेश 


मा.मुख्यमंत्री सचिवालय येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्रीमती वृ.स.चवाथे, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात आळी आहे. सदर प्रपत्र बढतीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये एक वर्षाकरिता 
मुदतवाढ देण्यात आली असून, सदर कालावधी दिनांक ०६.०१.२०१८ रोजी समाप्त झालेला आहे. 


श्रीमती वृ.स.चवाथे, कक्ष अधिकारी यांच्या मा.मुख्यमंत्री सचिवालयातीळ प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये 
दिनांक ०६.०१.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००६१७१०५१८८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gaj Bhimrao G 


Gajanan ae 
Bhimrao Gurav वमी” 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती वृ.स.चवाथे, कक्ष अधिकारी, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय. 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
2) सह सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३) अवर सचिव (आस्था), मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


निवडनस्ती. 


a 


